ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत रेशीम 
संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांकरीता 
संगणक व प्रिंटर खरेदीकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- Wrafa-yoo3y/19/2023-DESKSERICULTURE-CMTD 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २८ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, 
दि.२३.०९.२०११ 
२. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 
३. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग- 
४, दि.२४.०८.२०१७. 
४. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.रे/कार्या- 
१/आस्था-२/ई-गव्हर्नन्स/२०२३-२४/८०५, दि.२६.०६.२०२३. 
५. सहकार, पणन व gel विभागाच्या दि.२४.०७.२०२३ रोजीच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
६. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. सपववि-४००३४/७/२०२३-०₹5< 
SERICULTURE-CMTD, दि.३१.१०.२०२३. 
७. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.रे/कार्या- 
१/आस्था-२/ई-गव्हर्नन्स/निधी मागणी/२०२३-२४/१५५, दि.३०.०१.२०२४. 
८. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 
९. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सपववि-४००३४/७/२०२३- 
DESK SERICULTURE-CMTD, दि.१४.०२.२०२४ 
.संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.रे/कार्या- 
१/आस्था-२/ई-गव्हर्नन्स/ २०२३-२४/४०७, दि.१५.०३.२०२४. 


१ 


छठ 


प्रस्तावना :- 
रेशीम संचालनालय व अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत 


संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या रू.२,१७,७४,६९०/-(अक्षरी रूपये दोन कोटी सतरा लक्ष 
चौर्‍्याहत्तर हजार Vel नव्वद फक्त) इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास दि.३१.१०.२०२३ शासन 
निर्णयान्वये व दि.१४.०२.२०२४ रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने संचालक (रेशीम) यांनी दिनांक १५.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये संगणक सामग्री 
खरेदी करण्याकरीता निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. रेशीम संचालनालय व 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत संगणक साधनसामग्रीकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४० 038/(9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD 
निधीपैकी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला रू.१,७१,४७,१३४/- (अक्षरी रूपये 
एक कोटी एकाहत्तर लक्ष सत्तेचाळीस हजार VHat चौतीस फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

संचालक (रेशीम) व अधिनस्त कार्यालयांसाठी संगणक सामुग्री खरेदीकरीता मंजूर 
रू.२,१७,७४,६९०/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी सतरा लक्ष चौर्‍्याहत्तर हजार Wel नव्वद फक्त) 
पैकी रू.१,७१,४७,१३४/- (अक्षरी रूपये एक कोटी एकाहत्तर लक्ष सत्तेचाळीस हजार vst चौतीस 

फक्‍त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर निधी खर्च करताना वित्तीय नियम व वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व 


शर्तीचे पालन करावे. सदर निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास विहित मुदतीत 
सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी लेखाधिकारी, रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, संचालक, रेशीम संचालनालय, 
नागपूर यांना नियंत्रण अधिकारी (५0003) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर संचालक (रेशीम) यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


४. उक्त खर्च हा “मागणी क्र.व्ही-२, ३४५१, सचिवाळलयीन आर्थिक सेवा, (02) (०४) ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रम (३४५१२९७१) (वस्त्रोद्योग) (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) दि.२३.०९.२०११ रोजीच्या 
ई-प्रशासन धोरणाच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१२ मधील १२.७ च्या तरतूदीनुसार सहकार, 
पणन व वदस्रोद्योग विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने दि.०९.०२.२०२४ रोजी दिलेल्या 
बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२८१२५९३४२२०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=189da489d797e 1 e6a67b7d97496ef706839 16299eab5 1c867c5 
13147d142a80, postalCode=400032, Mi 


laharashti 
KO C H A R E KA R serialN be -CC51883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1 5CCSBFBE554 
420E4D68E5F4B112388A, cn=SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
Date: 2024.03.28 13:10:07 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३४/७/२०२३-०६5$<58७१00॥_1॥१६-09॥0 


२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (Gar), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, आयुक्‍त 
कार्यालय, परिसर, नागपूर ४४० ००१. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१०.उपसचिव (अर्थसंकल्प), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.उपसचिव (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवडनस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


